सन १९७५ ते १९७७ मधील आणिबाणीच्या 
कालावधीत लोकशाहीकरिता लढा 
देणा-या ज्या व्यक्‍तींना बंदीवास सोसावा 
लागला अशा व्यक्तींचा सन्मान/यथोचित 
गौरव करण्यासंबंधी धोरण 


महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक निवृवे-१०१५/प्र.क्र.२६१/२०१५(२०१८)/स्वासैक-१ 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ३२ 
दिनांक -०३ जुले, २०१८. 


संदर्भ: शासन निर्णय क्रमांक निवृवे-१०१५/प्र.क्र.२६१/२०१५(२०१८)/स्वासैक-१, 
दि. १४/०२/२०१८ 


प्रस्तावना : 

भारतामध्ये दिनांक २५.६.१९७५ ते दिनांक ३१.३.१९७७ या कालावधीत आणिबाणी घोषित 
करण्यात आली होती. या कालावधीत ज्या व्यक्‍तींना बंदीवास सोसावा लागला, अशा व्यक्तींचा 
सन्मान/यथोचित गौरव करण्याबाबतचा प्रस्ताव विभागातर्फे दिनांक २.१.२०१८ रोजी पार पडलेल्या 
मंत्रिमंडळ बैठकीत सादर करण्यात आला होता. सदर बैठकीमध्ये यावर मा.मंत्रिमंडळाने चर्चा केली 
आणि “या विषयावरील धोरण ठरविण्यासाठी मंत्रिमंडळ उपसमिती” नेमण्याचा निर्णय घेतला. 

मा.मंत्रिमंडळ बैठकीतील सदर निर्णयानुसार या प्रकरणी संदर्भाधीन दि. १४/०२/२०१८ च्या 
शासन निर्णयान्वये मा.मंत्री,महसुळ यांच्या अध्यक्षतेखाली खालीलप्रमाणे “मंत्रिमंडळ उपसमिती” 
गठीत करण्यात आली आहे. 


a अध्यक्ष- मा.मंत्री, महसुल 

२. सदस्य-मा.मंत्री (कृषी) 

३. सदस्य- मा.मंत्री (अन्न व नागरी पुरवठा) 

४. सदस्य-मा.राज्यमंत्री (गृह) 

षु. सदस्य- मा.राज्यमंत्री (सामान्य प्रशासन) 

६. सदस्य- अपर मुख्य सचिव (वित्त विभाग) 

७. सदस्य- अपर मुख्य सचिव (गृह विभाग) 

८ सदस्य -प्रधान सचिव व वि.चौ.अ.१ (सामान्य प्रशासन विभाग) 

९ सदस्य सचिव- उप सचिव स्वातंत्र्य सैनिक कक्ष (सामान्य प्रशासन विभाग) 


याप्रकरणी सदर समितीने शासनास केलेल्या शिफारशी विचारात घेऊन यासंबंधी धोरण 
ठरविण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय क्रमांकः निवृवे-१०१५/प्र.क्र.२६१/२०१५(२०१८)/स्वासैक-१ 


शासन निर्णय : 

भारतामध्ये दिनांक २५.६.१९७५ ते दिनांक ३१.३.१९७७ या कालावधीत आणिबाणी घोषित 
करण्यात आली होती. या कालावधीत ज्या व्यक्‍तींना कारावास सोसावा लागला, अशा व्यक्तींचा 
सन्मान/यथोचित गौरव करणेबाबत धोरण पुढीलप्रमाणे राहील:- 

१) आणिबाणीच्या काळात एक महिन्यापेक्षा जास्त कारावास भोगलेल्या व्यक्‍तींना मसिक 
दहा हजार व त्यांच्या wend त्यांच्या पत्नीस / पतीस पाच हजार रुपये मानधन 
देण्यात येईल. तर, एक महिन्यापेक्षा कमी कारावास भोगलेल्या व्यक्‍तींना मासिक रुपये 
पाच हजार, तर त्यांच्या पइच्यात त्यांच्या पत्नीस / पतीस रुपये अडीच हजार मानधन 
देण्यात येईल. 

२) आणिबाणीच्या काळात कारावास भोगलेल्या व्यक्‍तींनी शपथपत्र अर्जासोबत जोडून 
जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे सादर करावे.अर्जासोबत सादर करावयाच्या हापथपत्राचा 
मसुदा सोबत परिशिष्ठ “अ” मध्ये जोडला आहे. 

३) मिसा अंतर्गत अटक झालेल्या व्यक्‍तींना मानधन मंजूर करण्याचे अधिकार संबंधीत 
जिल्हाधिकारी यांना असतील. संबंधीत जिल्हाधिकारी यांच्याकडून मानधन मंजूर 
झालेल्या व्यक्तींची यादी शासनाकडे सादर करतील. सदर यादीनुसार शासन संबंधित 
जिल्हाधिकारी कार्यालयास निधी उपलब्ध करून देतील. 

४) अर्जदार महाराष्ट्र राज्यातील अधिवासी असणे आवश्‍यक आहे. 

५) सदर धोरण दि. ०२ जानेवारी, २०१८ पासून लागू राहील. 


सदर area निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in Ul 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०१८०७०४११५८३३७३०७ 
असा आहे. हा झासन निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


S (1 re S h laharashtra, ou=General Administration 
De 


\de=400032, st=Maharashtra, 
25.4. 
f974681 2, 


'f4a6e6c33ab3f7a85fbf0 10628981 e82f8311a81d1 
serialNum| f0b4c833a6fc7c6fb7cb0a96a3e2bb79d42d283b8f0f7b 
ahadeo Khad@ ळा 
Date: 2018.07.04 12:03:51 +05'30' 


(सु. म. खाडे) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 


मा.राज्यपाल यांचे सचिव, राजभवन, मलबार हिल, मुंबई, 
मा.मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 

मा.सर्व मंत्री व राज्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 

मा. विरोधी पक्षनेता विधान परिषद / विधानसभा, विधानभवन, मुंबई, 
५. मा.सर्व विधानमंडळ सदस्य, विधानभवन मुंबई, 


Cc WwW A -5 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः निवृवे-१०१५/प्र.क्र.२६१/२०१५(२०१८)/स्वासैक-१ 


. सर्व मंत्रालयीन विभागाचे अपर मुख्य सचिव/ प्रधान सचिव/ सचिव, 
. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र १, मुंबई, 

. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र २, नागपूर, 

. महालेखापाल (लेखापरिक्षा), HERTS १, मुंबई, 
१०.महालेखापाल (लेखापरिक्षा), महाराष्ट्र २, नागपूर, 

११.सर्व विभागीय आयुक्त, 

१२.सर्व जिल्हाधिकारी, 

१३.सर्व पोळीस आयुक्त, 

१४.सर्व पोलीस अधीक्षक, 

१५.सर्व तुरुंगाधिकारी, 

१६.निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी, मुंबई, 

१७.सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी, 

१८.अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई, 

१९. सामान्य प्रशासन विभाग, का.२५, मंत्रालय, मुंबई, 

२०.क.अ. वित्त विभाग, (अर्थ संकल्प १३ / व्यय-४) मंत्रालय, मुंबई, 
२१.निवड नस्ती/स्वासैक-१. 


one G&G & 


पृष्ठ ४ पैकी 3 


शासन निर्णय क्रमांकः निवृवे-१०१५/प्र.क्र.२६१/२०१५(२०१८)/स्वासैक-१ 


परिशिष्ट “अ 
शपथपत्राचा नमुना 
मीथ्रीमंती eee a RE RO PO re Or qa ce, ay 
राहणार ................... याद्वारे प्रतिज्ञा करतो/करते की, 
१. मी आणिबाणीच्या काळात ळोकशाहीकरिता oer देताना दि. ................... ते 
वि गो कालावीरीले ५१-७७ की या कारागृहात 


कारावास भोगलेला आहे. 

२. सदर कारावास भोगल्याबद्दल मी आतापर्यंत शासनाकडून कोणतेही मानधन स्विकारलेले 
नाही. तसेच त्यानुषंगाने कोणताही लाभ मी स्विकारत नाही. 

३. मी वर नमूद केलेली माहिती खरी आहे. तसेच अर्जासोबत सादर करीत असलेली सर्व 
कागदपत्रे खरी आहेत. 

जर मी वर दिलेली माहिती यानंतर खोटी किंवा चुकीची आहे, असे आढळून आले 

तर मला देण्यात आलेले अर्थसहाय्य शासन निश्चित ero sen दंडनीय व्याजदराने 
येणा-या व्याजासह शासनास परत करेन, आणि जर असे करण्यास मी चुकलो/चुकले तर 
ती रक्‍कम माझ्याकडून वसूल करण्यात यावी. खोटी व चुकीची माहिती सादर केल्याबद्दल 
आणि खोटी कागदपत्रे सादर केल्याबद्दल माझ्यावर फौजदारी खटला दाखल करण्यात 
येईल व फौजदारी न्यायालयाकडून बजावण्यात येणारी शिक्षा मला भोगावी लागेल, तसेच 
मला मिळणारे मानधन बंद करण्यात येईल. याची मला पूर्णत:जाणीव आहे. 


ठिकाण: - अर्जदाराची स्वाक्षरी/ डाव्या हाताच्या अंगठ्याची निशाणी 


दिनांक:- 


उक्त डाव्या अंगठ्याची निझाणी माझ्या समक्ष अर्जदाराने उमटवली आहे. 


तहसिलदारचे नाव व स्वाक्षरी 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


